जळगांव जिल्ह्यातील धरणगांव व 
जळगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०७ ऑगस्ट, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.साबांमंना/प्रआ/दर्जोन्नत/जळगांव/४२७८/२०१९, दि.०८.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील धरणगांव व जळगांव तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी 
सदर रस्ते योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव 
विचारात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव 
व जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील 
रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण | दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी.) | नंतरचा क्रमांक 


धरणगांव तालुका 


दोनगाव खु ते ग्रा.मा. १७ | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०७ 
लळा जोडणारा टहाकळी 
रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


२. । चांदसर ते गा.मा.४३ ला | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०८ 
जोडणारा रस्ता. 

३. ।कल्याणे होळते रामा६ | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१०९ 
ला जोडणारा रस्ता. 

४. | TART बु. ते प्रजिमा-५० | ०/००ते ६/०० ।६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११० 
ला जोडणारा रस्ता. 

५. | धरणगांव ते सार्वे रस्ता. । ०/०० ते ६/०० । ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१११ 

६. ।अहिरेबु. ते अहिरे खु. ला | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११२ 
जोडणारा रस्ता. 

७. ।तरडेतेपष्टाणे खु. ला | ०/००ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११३ 
जोडणारा रस्ता. 

८. । बोरगांव ते विवरा रस्ता | ०/०० ते २/०० ‘| २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११४ 
ला जोडणारा रस्ता. 

९. । भोणे (लक्ष्मीनारायण ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११५ 
मंदिर) ते बिलखेडा 
रस्ता. 

hed शामखेडा (बांधानाळा) ते | ०/०० ते ५/०० । ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११६ 
धरणगांव रस्ता. 

चि साखरे ते सोनखडी रस्ता | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११७ 

१२. । चोरगांव ते फुफणी ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११८ 
(जळगांव तालुक) ते 
गिरणा नदी रस्ता. 

१३. ।धारतेश]ोरीतेरेळ फाटा | ०/०० ते ४/० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११९ 
प्रजिमा ४ ला जोडणारा 
रस्ता . 

१४. ।अंजनविहिरे ते खामखेडा | ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२० 
ते इजिमा ५० ला 
जोडणारा रस्ता. 

१५. | जांभोरा ते ग्रामा ४६ ला | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२१ 
जोडणारा रस्ता . 

१६. । ग्रामा १७ ते दोनगांव बु. ते | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२२ 
जळगांव तालुका हद्द 
रस्ता जोडणारा रस्ता . 

१७. | चमगांव ते उखळवाडी | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२३ 
जोडणारा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


जळगांव तालुका 

१८. | फुफनगरी ते वडनगरी | 0/oo F २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४४ 
जोडणारा रस्ता . 

१९. । वडनगरी-हिरवेवाट ते । ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४५ 
ममुराबाद जोडणारा 
रस्ता . 

२०. | भोकर ते कोळंबा ०/०० ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 
जोडणारा रस्ता. 

२१. | देवगांव ते भोकर ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४७ 
जोडणारा रस्ता . 

२२. | जामोद ते बाभुळगांव 0/00 ते 3/00 3.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४८ 
जोडणारा रस्ता. 

२३. । पळसोद ते बाभुळगांव  ।०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१४९ 
जोडणारा रस्ता. 

२४. ।भादलीखुतेकठोराते ।०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५० 
किनोद ते फुफणी 
जोडणारा रस्ता. 

२५. ।रामा४२फुफनगरीते ।०/००ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५१ 
ममुराबाद जोडणारा 
रस्ता. 

२६. ।आव्हाणेतेखेडीला ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५२ 
जोडणारा रस्ता. 

२७. ।नांद्राते धनोरा ला ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५३ 
जोडणारा रस्ता. 

२८. | डोमगांव ते म्हसावद ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५४ 
रेल्वेगेट पर्यंतचा रस्ता. 

२९. ।ममुराबाद तेनांद्रा खु ला | ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५५ 
जोडणारा रेल्वेगेट 
पर्यंतचा रस्ता. 

३०. । पिलखेडे ते करंजी ळा ।०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५६ 
जोडणारा रेल्वेगेट 
पर्यंतचा रस्ता. 

३१. | जवखेडा ते सामनेर ला । ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५७ 
जोडणारा रस्ता. 

३२. | डोमगांवते वडलळी ळा । ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५८ 
जोडणारा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


३३. 


भादली ते पिंपरी (यावल 
तालुका) ला जोडणारा 
रस्ता. 


०/०० ते ६/०० 


६.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१५९ 


२४. 


रा.म.मा.६ (मकरा पार्क) 
ते तरसोद ते भादली बु 
ला जोडणारा रस्ता. 


०/०० तै (9/00 


७.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६० 


34. 


शोळगांव ते भाळशिव 
(यावल तालुका) ला 
जोडणारा रस्ता. 


०/०० तै ९१/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६१ 


३६. 


भादली ते जळगांव खु ला 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते ५/०० 


५.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६२ 


30. 


भादली-भालाणे ते 
कानसवाडे ला जोडणारा 
रस्ता. 


०/०० ते २/५०० 


२.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६२ 


२३८. 


भादली-भंडामई ते 
असोदा ला जोडणारा 
रस्ता. 


०/०० ते २/५०० 


२.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६४ 


२३९. 


कंडारी ते वाघुर नदी 
पर्यंत ला जोडणारा 
रस्ता. 


o/oo ते १/०० 


१.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६५ 


बेळी ते सुनसगांव ला 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते ४/०० 


४.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६६ 


भादली ते भोलाणे ला 
जोडणारा रस्ता. 


०/०० तै (9/00 


७.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६७ 


कंडारी ते खादगांव 
(जामनेर तालुका) ला 
जोडणारा रस्ता. 


०/०० ते ६/०० 


६.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६८ 


४२३. 


शिरसोली प्र.न. ते 
सज्जन मिया धरण ला 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१६९ 


४४. 


रिधुर ते प्रजिमा ५८ ला 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते १/५०० 


१.५०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१७० 


४५. 


नांद्रा ते रिधुर ळा 
जोडणारा रस्ता. 


0/00 ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१७१ 


४६. 


भादली ते Bo Md ला 
जोडणारा गावजोड 
रस्ता. 


०/०० ते ३/०० 


३.०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१७२ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


४७. 


सावरखेडा ते बिबानगर 
ते रा.म.मा.६ पर्यंतचा 
रस्ता 


०/०० ते २/५०० २.५०० कि.मी 


ग्रामीण मार्ग-१७२ 


एकूण 


१८१.५०० कि.मी. 


(५९९९.४०० --१८१.५००) म्हणजेच ६१८०.९०० कि. मी. इतकी होईल. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील जळगांव जिल्ह्यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८१.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥६॥/859॥[॥9.90०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा 
२०२००८०७१३१८४१७२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Prashant 


Vinayakrao Patil * 


सांकेतांक क्रमांक 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 


Date: 2020.08.07 13:25:52 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


